उपसंचालक आरोग्य सेवा, मंडळ, 
कोल्हापूर यांचे अधिपत्याखालील उप 
जिल्हा रुग्णालय, शिराळा, जि. सांगली 
येथील of अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १९ मे, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. पदनि-२०२०/ प्र.क्र. ४४/ आ-३, दि. 
०७.०६.२०२० 
२) शासन निर्णय fea विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
F&.22.02.2022. 


3) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. उसंआसेको/कोल्हापूर परिमंडळातील 
अस्थाई पदे/ कक्ष -५२/७०४९-५१/२२, दि. १७.०४.२०२२ 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. उसंआसेको/कक्ष-३अ/आस्था/ अस्थाई 
पद मुदतवाढ/ २२-२३/६८५१/२०२२, दि. १९.०४.२०२२ 
शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर, मंडळ कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
उपजिल्हा रुग्णालय, शिराळा जि. सांगली येथील ०९ अस्थायी पदांना दि. 09.03.2022 ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा 
रुग्णालय, शिराळा जि. सांगली या आरोग्य संस्थांमधील ०९ अस्थायी पदांना दि. 09.03.2022 ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२२-२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष 


षि मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन T WIR, (09) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१०४६२४)” 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-४ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- 
२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१२२६१२१४१७ 
असा आहे. सदर seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
=400032, 
2. B0f9cd7 
6५ 
6९ 
nym=BF4COC 
1 ‘F33CD1AD8CE 
serialNi \CA7 1466 
K E N D ) R E FCFBB2! 95५89५706६ 
3887BOAADF, IEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 
Date: 2022.05.20 11:59:37 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


& ह 

2 
ज्ञ 5S 
3 


प्रत, 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

AYA, SRY सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक , सांगली 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

संबंधीत रुग्णालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 

यांचेमार्फत) 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

११.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य- ४) 


०८ ww A OO 


o~ 
«> 
. 


one ७ © 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट - अ 
(छासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.०७/आरोग्य-४, 
दिनांक १९ मे,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. आरोग्य संस्थेचे | एकुण मंजूर पदे | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
नाव 

उपजिल्हा रुग्णालय शिराळा,सांगळी ०९ ०० ०९ 

वैद्यकीय अधिकारी शास्त्रक्रिया गट -अ (१ पद) 

वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व wader) (१ पद) 

वैद्यकीय अधिकारी बधिरीकरण (१ पद) 

वैद्यकीय अधिकारी (मिषक) (१पद) 

वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ) (१ पद) 

सहाय्यक अधिसेविका (१ पद) 

परिसेविका (२ पदे) 


वरिष्ठ लिपीक,गट-क (१ पद) 


